माननीय मंत्री महोदयांना शासकीय 
निवासस्थानांचे वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- शानिवा-१५२२/प्र.क्र.१६१/२३-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २३ ऑगस्ट, २०२२ 
शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र राज्याच्या सन्माननीय मंत्री महोदयांना खालीलप्रमाणे शासकीय बंगले / निवासस्थानाचे वाटप 
करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


अ.क्र. मा.मंत्री महोदयांचे नाव बंगला / निवासस्थान 

| 9 | श्री.राधाकृष्ण एकनाथराव विखे-पाटील, मा.मंत्री रायलस्टोन 

२ श्री.सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार, मा.मंत्री पर्णकुटी 

३ _ | श्री.चंद्रकांत (दादा) बच्चू पाटील, मा.मंत्री ब-१ (सिहगड) 

४ | श्री.विजयकुमार कृष्णराव गावीत, मा.मंत्री चित्रकुट 

५ | SRR RT दत्तात्रय महाजन, मा.मंत्री सेवासदन 

६ । श्री.गुलाबराव रघुनाथ पाटील, मा.मंत्री जेतवन 

७ श्री.संजय दुलीचंद राठोड, मा.मंत्री शिवनेरी 
श्री.सुरेश (भाऊ) दगडू खाडे, मा.मंत्री ज्ञानेश्वरी 
श्री.संदिपानराव आसाराम भुमरे, मा.मंत्री ब-२ RT) 

| qo | o श्री.उदय रविंद्र सामंत, मा.मंत्री मुक्‍तागिरी 

| aa १ | श्री.रविद्र दत्तात्रय चव्हाण, मा.मंत्री अ-६ (रायगड) 

92. | श्री.अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी, मा.मंत्री ब-७ (पन्हाळगड) 

१३ | श्री.दीपक वसंतराव केसरकर, मा.मंत्री रामटेक 

१४ | श्री.अतुल मोरेश्वर सावे, मा.मंत्री अ-३ (शिवगड) 

१५ । श्री.शंभूराज शिवाजीराव देसाई, मा.मंत्री ब-४ (पावनगड) 

१६  श्री.मंगळ प्रभात लोढा, मा.मंत्री ब-५ (विजयदुर्ग) 


२. वरील सन्माननीय मंत्री महोदयांनी पदावरुन मुक्‍त झाल्यानंतर त्यांना वाटप केलेले निवासस्थान पंधरा 
दिवसांच्या कालावधीत रिक्‍त करुन देणे बंधनकारक राहील. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८२३१४००२१६९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANTOSH SAMPATTI 
NAVAGHIRE 


(a. सं. नवगिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ००६ 
२. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. संबंधित मा.मंत्री महोदय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५२२/प्र.क्र.१६१/२३-अ 


मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. संबंधित मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई-३२ 

१०. मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव तथा जनसंपर्क अधिकारी, विधानभवन,पमुंबई-३२ 
११. मा.सभापती, विधान परिषद यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई-३२ 

१२. मा.उप सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव तथा जनसंपर्क अधिकारी, विधान भवन, मुंबई-३२ 
१३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधान सभा) यांचे यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन,मुंबई-३२ 

१४. मा.विरोधी पक्षनेता (विधान परिषद) यांचे यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन,मुंबई-३२ 

१५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१७. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई-३२ 

१८.सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१९. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

20. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई 

२१. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

२२. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२४. कार्यकारी अभियंता (सा.बां), SHR शहर विभाग, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-०१ 
२५. उप अभियंता, पश्चिम (सा.बां) उप विभाग, मलबार हिल, मुंबई-०६ 

२६. उप अभियंता, दक्षिण (सा.बां) उप विभाग, एम.टी.डी.सी.कार्यालयासमोर, मुंबई-२० 

२७. उप अभियंता, मध्य (सा.बां), उप विभाग, वरळी, मुंबई-१८ 

२८. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१८,२१,२२ व ३१ (राजशिष्टाचार), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२९. निवडनस्ती. 


eon ७  -€ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


